शासकीय गोदाम दुरूस्तीच्या कामे पूर्ण 
झालेल्या व प्रलंबित देयक असलेल्या 
कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 
(सन २०१९-२०) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११९/प्र.क्र.३२/नापु-१६ ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-१० मे, २०१९ 


वाचा :- 
१ 


२ 
३ 
8 
4 
द 
9 
८ 
९ 


शासन निर्णय क्रमांकः- गोदादु-१११७/५॥२/प्र.क्र.१४७०/नापु-१६ ब, दि.०२.०१.२०१८. 
शासन निर्णय क्रमांकः- गोदादु-१११८/प्र.क्र.४०/नापु-१६ ब, दि.१५.०६.२०१८. 

शासन निर्णय क्रमांकः- गोदादु-१११८/प्र.क्र.४१/नापु-१६ ब, दि.१५.०६.२०१८. 

शासन निर्णय क्रमांकः- गोदादु-१११८/प्र.क्र.७८/नापु-१६ ब, दि.३०.०६.२०१८. 

शासन पत्र क्रमांकः- गोदादु-१११६/प्र.क्र.१३२३/नापु-१६ ब, दि.२२.११.२०१८. 

शासन निर्णय क्रमांकः- गोदादु-१११८/प्र.क्र.७८/नापु-१६ ब, दि.३०.०३.२०१९. 

शासन पत्र क्रमांकः- गोदादु-१११६/प्र.क्र.१३२३/नापु-१६ब, दि.२२.११.२०१८. 
कार्यकारी अभियंता, जव्हार जि.पालघर यांचे दि.२८.०३.२०१९ रोजीचे पत्र. 

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड यांचे पत्र क्र.पुरवठा/कात.३/गोदाम दुरुस्ती 
अनुदान मागणी/२०१९/जा.क्र.२८३, दि.२८.०३.२०१९. 


च“ «> >. "> * "> — 


~~ द. 


प्रस्तावना :- 


सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राज्यातील शिधापत्रिका धारकांना जीवनावश्‍यक वस्तूचे 


वितरण करण्यात येते. भारतीय अन्न महामंडळाकडून प्राप्त होणाऱ्या अन्नधान्याची साठवणूक राज्य 


शासनाच्या गोदामामध्ये केली जाते. संदर्भीय शासन पत्र क्र.9 अन्वये पालघर जिल्हयातील गोदाम 


दुरुस्ती कामांना जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी दिलेली प्रशासकीय मान्यता शासन स्तरावर विशेष 


बाब म्हणून मान्य करण्यात आली आहे. सदर गोदाम दुरुस्तीची कामे पूर्ण झाळी असून सदर कामांना 


निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती कार्यकारी अभियंता, जव्हार जि.पालघर यांनी संदर्भीय पत्र 


क्र.८ अन्वये केली आहे. तसेच जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड यांच्या संदर्भीय पत्र क्र.९ नुसार 
प्रलंबित देयक असलेल्या गोदाम दुरुस्ती कामांसाठी निधी मागणी करण्यात आली आहे. 


त्याअनुषंगाने सदर पालघर व रायगड जिल्हयातील कामे पूर्ण झालेल्या व प्रलंबित देयक असलेल्या 


गोदाम दुरुस्ती कामांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


प्रशासकीय मान्यतेसंदर्भातील शासन निर्णय/पत्रातील नमूद अटींच्या अधीन राहून पालघर 


जिल्हयातील कामे पूर्ण झालेल्या व रायगड जिल्यातील प्रलंबित देयक असलेल्या गोदाम दुरुस्ती 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११९/प्र.क्र.३२/नापु-१६ ब 


कामांना पुढील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र. जिल्हा | तालुका कामाचे स्वरूप प्रशासकीय | सदर आदेशान्वये 
मान्यते नुसार । वितरित करण्यात 
अंदाजित येत असलेला 
खर्च (रू.) निधी (रु.) 
१) | पालघर । मोखाडा । शासकीय गोदाम क्र.१ ची 
पी.सी.सी. करणे, शहाबादी 
फरशी बसवणे. ३,३७,०४६ २,१२,३३९ 
२) | पालघर । मोखाडा । शासकीय गोदाम क्र.१ साठी 
वेदर होड तयार करणे, 
प्लॅटफॉर्म तयार करणे, 
पायाचे मजबूतीकरण करणे, 
प्लॉस्टरींग व रंगरंगोटी 
करणे १९,०९,९७२ १२,०३,२८२ 
३) | पालघर ।मोखाडा । शा.गो.क्र.२ साठी रोलींग 
शटर बसवणे, वेदर WS 
तयार करणे, कॉक्रीट रस्ता 
बनवणे, प्लास्टरींग करणे, 
रंगरंगोटी करणे व पत्रे 
बसवणे. १६,३०,१९६ १०,२७,०२३ 
x) | पालघर ।मोखाडा । शा.गो.क्र.३ साठी वेदर ats 
तयार करणे, कॉक्रीट रस्ता 
तयार करणे, प्लास्टरींग व 
रंगरंगोटी ४,८५,०९५ ३,०५,६१० 
५) | पालघर । विक्रमगड | शासकीय गोदामाची छत 
दुरुस्ती करणे ८,५७,७८२ ५,४०,४०२ 
६) | पालघर | विक्रमगड | शासकीय गोदामाची 
रंगरंगोटी करणे ३,३१,९९१ २,०९,१५४ 
७) | पालघर । विक्रमगड | शासकौोय गोदामास सुरक्षा 
भिंत बांधणे (भाग-१) १९,९१,४८८ १२,५४, ६३८ 
८) | पालघर | विक्रमगड | शासकीय गोदामास सुरक्षा 
भिंत बांधणे (भाग-२) १५,४७,३०७ ९,७४,८०३ 
९) | पाळघर । विक्रमगड | शासकीय गोदामाचे जोत्यांचे 
संरक्षण करणे २,६०,५८५ १,३५,०५० 
qo) पालघर । जव्हार | शासकीयगोदामक्र.१, २ व 
३ ची किरकोळ दुरुस्ती ८,९८,४८३ ५,६६,०४४ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११९/प्र.क्र.३२/नापु-१६ ब 


अ. क्र. 


जिल्हा 


तालुका 


कामाचे स्वरूप 


प्रशासकीय 
मान्यते नुसार 
अंदाजित 
खर्च (रू.) 


सदर आदेशान्वये 
वितरित करण्यात 
येत असलेला 
निधी (रु.) 


११) 


रायगड 


उरण 
ता.कर्जत 


छतावरील सर्व जीआय पत्रे 
काढून नवीन बसवणे, खराब 
असलेळे रोलींग शटर, 
खिडक्या व दरवाजे इत्यादी 
बदलुन नवीन बसविणे, विट, 
दगडी, आरसीसी इत्यादी 
बांधकामे दुरुस्ती करुन 
प्लास्टर, पॉईटिंग व रंगकाम 
करणे, शौचालयाचे 
नुतनीकरण करणे, नविन 
दरवाजे, संडास भांडे, 
aa व नळ बसविणे, 
संरक्षण भिंतीचे विट, दगड, 
आरसीसी खराब बांधकाम 
नुतनीकरण करुन प्लास्टर, 
पॉईटिंग व रंगकाम करणे इ. 


२७,०९,८३८ 


६,९०,१७८ 


१२) 


रायगड 


नेरळ 
ता.कर्जत 


जुने पत्र्याचे छप्पर काढून 
नवीन बसविणे, दरवाजे व 
खिडक्यांना दुरुस्ती करणे, 
खराब झालेल्या लादीच्या 
ठिकाणी नवीन लादी बसवणे, 
भिंतीना गिलावा करणे, 
इमारतीस अंतर्बाहय रंगकाम 
करणे व तैलरंग लावणे, 
चौकीदाराची जुनी खोली 
पाडून नवीन खाली बांधणे, 
गोदामास व वाचमन रुमला 
जोता संरक्षण फरशी बसविणे, 
गोदामासमोरील जागेवर 
दगडी फरस बसविणे इत्यादी. 


४२,२२,८९१ 


१०,२२,६५७ 


१३) 


रायगड 


चणेरा 
ता.रोहा 


वीट बांधकाम करणे, गिलावा 
करणे, रंगकाम करणे, रोलींग 
शटर बसविणे ,जी.आय.सीट 
बसविणे, इत्यादी 


१९,७९,८१० 


१५,८४,४९२ 


एकूण 


९७,२५, ६७२/- 


(अक्षरी रुपये:- सत्याण्णव लाख पंचवीस हजार सहाठो बहात्तर रुपये फक्त) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११९/प्र.क्र.३२/नापु-१६ ब 


२. उक्त कामे पूर्ण झालेल्या कामाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्याची दक्षता 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी घ्यावी. 


३. सदर पूर्ण झालेल्या गोदाम दुरूस्तीचे काम हे मंजूर अंदाजपत्रकाप्रमाणे उत्कृष्ट 


झाल्याबाबतची खातरजमा संबंधीत कार्यकारी अंभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा 


पुरवठा अधिकारी यांनी संयुक्तरित्या करून तसा स्थल निरिक्षण अहवाळ तयार करावा व तो 
SASHA जतन करून ठेवावा. 


४. सदरहू निधी ठेव अंशदान म्हणून वर्ग करता/ठेवता येणार नाही, याची नोंद घ्यावी. 


५. सन २०१९-२०यावित्तीय वर्षामध्ये सदर गोदाम दुरूस्तीचा खर्च "मागणी क्रमांक एम-२, मुख्य 
लेखाशिर्ष २४०८ अन्न साठवण व वखार साठवण, (०३) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण (०३) (०२) 
मुफसल, (योजनेतर) (दत्तमत) (२४०८ ०१०८) २७ लहान बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


६. त्याचप्रमाणे काही कारणास्तव संबधित गोदाम दुरूस्तीचे कामावर उपलब्ध करून दिलेला 


निधी खर्ची पडण्याची AI नसल्यास त्याबाबतच्या कारणमीमांसेसह शासनास अहवाल सादर 


करावा. सदरहू आदेशान्वये वितरित केलेला निधी दि.३० जुले, २०१९ पूर्वी खर्च न झाल्यास सदर 


निधी काढून घेण्याची कार्यवाही वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालयामार्फत करण्यात यावी. 


७. संबंधित गोदाम दुरुस्तीकामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशानुसारच्या खर्चापेक्षा अधिक निधी 


वितरीत होणार नाही याबाबत संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. याबाबतची संपूर्ण 


जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची राहील. 


a प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात कामाचे संक्षिप्त स्वरूप नमूद करण्यात आलेले असून 


प्रत्यक्षात गोदाम दुरूस्तीचे काम सादर केलेल्या दुरूस्ती कामांच्या अंदाजपत्रकानुसारच पूर्ण 


करण्यात यावे. म्हणजेच सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट बाबीनुसार गोदाम दुरूस्तीचे काम 
पूर्ण करण्यात यावे. 


९. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १० 


नुसार तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेश निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११९/प्र.क्र.३२/नापु-१६ ब 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१९०५१३१११४४११२०६ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


८. 
र्‌. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


gitally signed by Pradip Girdhar Ch 


asht Food, Civil 
radi [॥७॥व stiesccnsne Petecien Depart 
ICode=400032, st=Mahi 


hi 
2.5.4.20=46ad1667fce35440d37e8567cc278d78039b81 15490 
9a1162e319e905bd4e93b, 


C h a Va Nn erialNumber=f7e9a44534c5a6e0d2062d6f59ec690169fc00c1 
8def6931 1356364b1870337, cn=Pradip G ha 


Date: 2019.05.13 11:20:13 +05'30 


(प्र.गि.चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


उप आयुक्त (पुरवठा), कोंकण. 


वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 


जिल्हाधिकारी, पाळघर व रायगड. 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पालघर व रायगड. 


. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालघर व रायगड. 


, जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर व रायगड. 
. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 


महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 


१०.वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय व अर्थसंकल्प-३), मंत्रालय, मुंबई. 
११.नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 


१२.सहाय्यक संचालक (संगणक), लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 


१३.निवड नस्ती/नापु-१६ब. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


